RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक २३ ] 


बुधवार , सप्टेंबर ९, २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे १०, किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक ३० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 


मुरबाड नगरपंचायत , मुरबाड 
अंतिम प्रभाग रचना 

परिशिष्ट ७ 


क्र . सामान्य / का -३/ टे.२/ नपा/मुरबाड / सानि / २०१५. - मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ/ 
नप -२०१५ / प्र. क्र . ०९ / का . ०६, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० (१) 
अन्वये ठाणे जिल्ह्याची जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे मुरबाड नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या महिलांसह ) जागा राखन ठेवण्यांत येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्र . सामान्य / कक्ष - ३ / टे . २ / नपा / कावि - म. शनपं / १५२८ / २०१५ 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१५ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) (यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० , पोट - कलम (१ ) परंतुकाप्रमाणे आवश्यक 
असल्यामुळे उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे शहापूर नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यांत आला होता. त्यास 
अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी, ठाणे जिल्ह्याची जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम (१) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निमोक्त आदेश देत आहे . 


भाग एक - अ ( को .वि . पु.) - ( ३० ) – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९, २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


अंतिम आदेशाचा मसूदा 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या 
कलम ९, पोट -कलम ( २ ) अन्वये प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग , कोकण भवन यांचे पत्र क्र . 
GB/ DESK- 3/ NP-2/ G. E/ N. P/Shahapur and Murbad /CR-440 /2015 , दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये 
त्यांनी मुरबाड नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या 
महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १) निवडून द्यावयाच्या नगरपंचायती सदस्यांची संख्या 


( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून 

ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

(क) नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवावयाच्या जागा 
( ३) महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या महिलांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून 


( ४ ) उपरोक्त क्र .३ पैकी वरील क्र . २ ( अ), (ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , 

आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांच्या मागासवर्ग 


( ५ ) महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील जागा ) 


२ . त्याअर्थी, आता मा. राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ / नप - २०१५ / प्र.क्र ./ ०९ / का .०६, दिनांक 
. ०३ / ऑगस्ट / २०१५ महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५चे कलम १० , पोट -कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , डॉ . अश्विनी जोशी, ठाणे जिल्ह्याची जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या भागांत विभागण्यांत येईल , 
त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी व 
महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांच्या मागासवर्गातील महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट 
करीत आहे . 


३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकणविभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


परिशिष्ट - २ 


मुरबाड नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 


प्रभाग क्रमांक प्रभागाचे नाव प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाच्या सीमा 


आरक्षणाची स्थिती 
किती जागा कोणत्या 

प्रवर्गासाठी जसे 
अनु .जाती / अनु . जमाती / 
नागरिकांच्या मागसवर्गा 

साठी व स्त्रियांसाठी 
अनु. जाती / अनु . जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 

स्त्रियांसाठी धरून 


असल्यास 


(१ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


प्रभाग क्र . १ 
लोकसंख्या 
एकूण -१३०४ 
अ. जा .- ४६ 
अ . ज .- ७३. 


प्रभाग एम . आय. डी . सी . 
क्रमांक १. परिसर, नागाचा 

खडक . 


सर्वसाधारण 

प्रवर्ग . 


उत्तर . - मुरबाडी नदीच्या दक्षिणेकडील सर्व भाग 
पूर्व. - काळु बाळु ढाबाच्या पश्चिमेकडील भाग 
दक्षिण . - श्री . तुकाराम गगे यांचे निवासस्थान ते जॉय सॅम्युअल वर्कशॉप व 

एम. एस.ई. बी . वसाहत ते ओरिअंटल कंपनीच्या उत्तरेकडील भाग . 
पश्चिम. -नागाचा खडक बोरिंग ते जुना पेट्रोल पंपाच्या पूर्वेकडील भाग 


प्रभाग क्र . २ 
लोकसंख्या 
एकूण -१४०२ 
अ. जा .- १२९ 
अ . ज .- ३७१ . 


प्रभाग लांबाची वाडी, 
क्रमांक २. खरबाचीवाडी , 

डोहळ्याचापाडा , 
विद्यानगर , 
देवदर्शन सोसायटी . 


अनुसूचित 
जमाती 
प्रवर्ग. 


उत्तर . - लांबाच्यावाडीचा उत्तरेकडील भाग 
पूर्व. इंडियन ऑईल पेट्रोल पंप ते डोहळ्याचापाडा वसाहतीच्या 

पश्चिमेकडील भाग. 
दक्षिण . - देवदर्शन अपार्टमेंट ते प्रमुखदर्शन ते डोहळ्याचापाड्याचा उत्तरेकडील भाग 
पश्चिम . - ओरिअंटल कंपनी ते म्हसा रोड मोरी ते देवदर्शन सोसायटी पर्यंतच्या 

पूर्वेकडील भाग . 


प्रभाग क्र . ३ 
लोकसंख्या 
एकूण- ११९० 
अ . जा .- ११५ 
अ. ज .- २७ 


प्रभाग शेळकेपाडा , 
क्रमांक ३. मातानगर , 

फॉरेस्ट कॉलनी . 


ना . मा . प्रवर्ग 
स्त्री राखीव . 


उत्तर. - मुरबाड म्हसा मोरी ते गणेशकृपा राईस मिलच्या दक्षिणेकडील भाग 
पूर्व. - मुरबाड म्हसा मोरी ते शासकीय विश्रामगृह पर्यंतच्या पश्चिमेकडील भाग 
दक्षिण. -विश्रामगृह ते जुना तलाठी कार्यालय व आंबेडकर पुतळा ते संतोषी 

माता मंदीर पर्यंतचा उत्तरेकडील भाग. 
पश्चिम - मुरबाड कल्याण रस्त्यापासून संतोषी माता मंदीर पर्यंत रस्त्याच्या 

पूर्वेकडील भाग 


ना. मा . प्रवर्ग 


प्रभाग क्र . ४ 
लोकसंख्या 
एकूण- ११०२ 
अ . जा .- १८८ 
अ. ज.- ९४ . 


प्रभाग साई संसार कॉलनी, उत्तर . - तलाठी कार्यालय ते विश्रामगृहाकडे जाणारा रस्त्याच्या दक्षिणेकडील भाग 
क्रमांक ४. म्हसा रोड परिसर , पूर्व. - मुरबाड म्हसा रोड शासकीय विश्रामगृह ते श्री . चंद्रकांत गडगे यांचे 
बाजार पेठ , 

निवासस्थानाच्या पश्चिमेकडील भाग . 
खडकबाण वाडा , दक्षिण. - श्री . नरेश शहा सॉ -मिल ते टिळक चौक ते राजलक्ष्मी स्टोअर ते 
अण्णा भाऊ साठे मारुती मंदीर रस्त्याच्या उत्तरेकडील भाग . 
नगर . 

पश्चिम . - तीनहात नाका ते मुख्य रस्त्यावरील तलाठी कार्यालय ते श्री . मुकुंद 

पटेल यांचे घराचे पुर्वेकडील भाग . 


सर्वसाधारण 


प्रवर्ग 


प्रभाग क्र . ५ 
लोकसंख्या 
एकूण- ११६२ 
अ . जा .- १४९ 
अ . ज .- ३६ 


प्रभाग संभाजीनगर हनुमान उत्तर . - श्री . विठ्ठल कडव ते राधे गोविंद अपार्टमेंट ते श्री . बंदु मोहिते यांचे 
क्रमांक ५ . मंदीर , परमभक्त 

निवासस्थानाचे दक्षिणेकडील भाग . 
विभाग. 

पूर्व. श्री . विठ्ठल कडव यांचे निवासस्थान ते श्री . बाळु कथोरे यांचे 

निवासस्थानाच्या पश्चिमेकडील भाग. 
दक्षिण . - श्री . बाळु कथोरे यांचे निवासस्थान ते टिळक चौकातील श्री . बंदु मोहिते 

यांचे निवासस्थानाच्या उत्तरेकडील भाग . 
पश्चिम. -टिळक चौकाचे पुर्वेकडील भाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९, २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


( ४ ) 


अनुसूचित जाती 


प्रवर्ग 


प्रभाग क्र . ६ 
लोकसंख्या 
एकूण- १३४९ 
अ. जा .- ६३९ 
अ . ज .- १४ . 


प्रभाग हनुमान आळी, 
क्रमांक ६ मुस्लिम मोहल्ला, 

रोहिदास वाडा, 
आंबेडकर नगर. 


उत्तर . - श्री . रसिद पठाण यांचे दुकान ते हनुमान आळी मधून म्हसा रोडकडे 

जाणाऱ्या रस्त्याच्या दक्षिणेकडील बाजू 
पूर्व. - श्री . गफार पठाण यांचे निवासस्थान ते श्रीम . बेबी राजेंद्र जाधव यांचे 

निवासस्थान ते श्री . भाऊ देसले निवासस्थान ते श्री . भगवान देसले यांचे 

निवासस्थानाच्या पश्चिमेकडील भाग 
दक्षिण . - श्री . नंदा थोरात निवासस्थान ते श्री . अस्लम भंगारवाला गोडाऊन ते 

श्री . अली पटेल ते कोतवाल चौकच्या उत्तरेकडील भाग 
पश्चिम. - श्री . रसिद पठाण यांचे दुकान ते कोतवाल चौकाचे पूर्वेकडील भाग 


प्रभाग क्र . ७ 
लोकसंख्या 
एकूण- १३४५ 
अ . जा .- ३० 
अ. ज .- ६२ 


प्रभाग ताडआळी , 
क्रमांक ७ देवीची आळी , 

ज्ञानदिप नगर . 


उत्तर. - नंदादिप नॉव्हेल्टी ते पंकज विशे यांचे निवासस्थानाच्या दक्षिणेकडील भाग 
पूर्व. - नंदादिप नॉव्हेल्टी ते श्री . अण्णा दुगाडे यांच्या दुकानापर्यंत पश्चिमेकडील भाग 
दक्षिण . - श्री . अण्णा दुगाडे यांचे दुकान ते ज्ञानदिप शाळा ते श्री . चंद्रकांत बोस्टे 

यांच्या निवास्थानाच्या उत्तरेकडील भाग 
पश्चिम . - श्री . पंकज विशे ते ठाकरे चाळीच्या पुर्वेकडील भाग 


सर्वसाधारण 

प्रवर्ग 
स्त्री राखीव. 


प्रभाग क्र . ८ 
लोकसंख्या 
एकूण - १३०२ 
अ . जा .- २१ 
अ . ज .- ३५ 


सर्वसाधारण 

प्रवर्ग 
स्त्री राखीव. 


प्रभाग मातानगर , डाक उत्तर . - श्री . शांताराम महाजन चाळ ते नॅशनल हायवे ऑफीस व श्री . बांगर 
क्रमांक ८ बंगला झोपडपट्टी, 

रावसाहेव ते गणेश रसवंतीगृहाचे दक्षिणेकडील भाग 
अरूणोदय सोसायटी पूर्व. -नॅशनल हायवे ऑफीस ते डाड्ढ बंगला ते श्री . सुभाष मनोरे ते गणेश 
ताडआळी. 

रसवंतीगृह ते श्री . राजेश जाखोटीया यांचे दुकानापर्यंतचा पश्चिमेकडील भाग 
दक्षिण . - श्री . राजेश जाखोटीया ते श्री . दत्ता मुसळे व करकंडे ते श्री . नारायण चौधरी 

व श्री . कैलाश ड्रायव्हर ( लतिब शेख ) यांचे घराचे उत्तरेकडील भाग 
पश्चिम . - श्री . शांताराम महाजन चाळ ते श्री . लतिब शेख व श्री . बांगर रावसाहेब ते 

श्री . नारायण चौधरी यांचे घराचे पूर्वकडील भाग 


सर्वसाधारण 
प्रवर्ग. 


प्रभाग क्र . ९ 
लोकसंख्या 
एकूण- १३१२ 
अ. जा .- ६३ 
अ. ज .- २५ 


प्रभाग सोनापाडा, गणेशनगर , उत्तर . - मुरबाड कल्याण मुख्य रस्ता श्री . मल्हारी गायकर ते श्री . रुपेश शेटे यांचे 
क्रमांक ९ मातानगर . 

निवासस्थानापर्यंतचा दक्षिणेकडील भाग 
पूर्व. - मुरबाड कल्याण रस्त्यापासून संतोषी माता मंदीर ते गणेश नगर पर्यंत जाणाऱ्या 

पश्चिमेकडील भाग 
दक्षिण. - श्री . सुधीरभाई तेलवणे यांचे घराचे लगतचा अंतर्गत रस्त्याच्या उत्तरेकडील 


भाग 


पश्चिम . - दत्तकृपा ते प्ररणा निवासपर्यंत सोनारपाडाच्या नवीन वसाहतीच्या 

पूर्वेकडील भाग 


सोनार पाडा 


प्रभाग 
क्रमांक १० 


प्रभाग क्र . १० 
लोकसंख्या 
एकूण- ९४२ 
अ. जा .- २९ 
अ . ज .- ६१ 


उत्तर. - भोसले सॉ -मिल ते सोनारपाडयाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दक्षिणेकडील भाग 
पूर्वे. - श्री . संतोष एगडे यांचे निवासस्थानाच्या पश्चिमेकडील भाग 
दक्षिण . - श्री . मुरलीधर बागडे निवासस्थान ते श्री . चक्रवर्ती यांचे निवासस्थानाच्या 

उत्तरेकडील भाग 
पश्चिम . - श्री . गजानन गायकर यांचे निवास्थानाचे पूर्वेकडील भाग 


सर्वसाधारण 

प्रवर्ग 
स्त्री राखीव. 


प्रभाग गणेश नगर , 
क्रमांक ११ देवीची आळी. 


प्रभाग क्र . ११ 
लोकसंख्या 
एकूण - १३१६ 
अ . जा .- ७३ 
अ . ज .- ५३ 


सर्वसाधारण 

प्रवर्ग 
स्त्री राखीव . 


उत्तर. - श्री . रमाकांत आंग्रे यांचे निवासस्थान ते श्री . लक्ष्मण सरनिंगे यांचे 

बिल्डींग व श्री . उल्हास बांगर याचे निवासस्थान ते श्रीम. सोनावणे मॅडम 

श्री . महादु गोरले यांचे निवासस्थानाचे दक्षिणेकडील भाग 
पूर्व. - मरीआई मंदीर व श्री . पडवळ आप्पा यांचे निवासस्थान व श्री . रामा भांडे ते 

चक्की श्री . घागस यांचे घराचे पश्चिमेकडील भाग 
दक्षिण . - श्री . शंकर घागस यांचे निवासस्थान ते श्री . दत्ता डोहळे यांचे 

निवासस्थानाचे उत्तरेकडील भाग 
पश्चिम . - श्री . महादु गोरले यांचे निवासस्थान ते श्री . गणेश जोशी सर यांचे 

निवासस्थानाचे पूर्वेकडील भाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९, २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


प्रभाग 
क्रमांक १२ 


प्रभाग क्र . १२ 
लोकसंख्या 
एकूण- १२१९ 
अ. जा .- ५३ 
अ . ज .- ७६ 


सर्वसाधारण 

प्रवर्ग 
स्त्री राखीव. 


त्रिनयना , माळीनगर उत्तर . - श्री . दाजी माळी यांचे निवासस्थान ते देवगावकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील 

माळीपाडा गावाच्या फाट्या दक्षिणेकडील भाग 
पूर्व. - देवधर वाडा ते अरुण शेलार यांचे निवासस्थान व श्री . देसले सर 

(त्रिनयना विभागाच्या ) पश्चिमेकडील भाग 
दक्षिण. - श्री . दाभाडे यांचे निवासस्थान ते श्री . रवी पाटील यांचे निवासस्थान व 

श्री . रमेश माळी यांचे निवासस्थान ते श्री . भगवान धुमाळ यांचे 

निवासस्थानाच्या उत्तरेकडील भाग 
पश्चिम . - श्री . भगवान धुमाळ यांचे निवासस्थान ते श्री . केशव माळी यांचे 

चाळीच्या पुर्वेकडील भाग 


प्रभाग क्र . १३ 
लोकसंख्या 
एकूण- १३४४ 
अ . जा .- ४४ 
अ. ज .- १२ 


प्रभाग शंकर मंदीर , उगळे 
क्रमांक १३ आळी, भदेवाडा, 

वैश्य समाज हॉल, 
बाजारपेठ . 


सर्वसाधारण 

प्रवर्ग 
स्त्री राखीव . 


उत्तर. - श्री . संजय राखाडे यांचे दुकान ते श्री . रवी तेलवणे यांचे निवासस्थान व 

वैश्य समाज हॉल ते श्री . नरेश शहा यांचे निवासस्थानापर्यंतचा 

दक्षिणेकडील भाग 
पूर्व. श्री . संजय राखाडे यांचे दुकान ते श्री . जगन शहा यांचे घरापर्यंतच्या 

पश्चिमेकडील भाग 
दक्षिण. - राम मंदीर शेजारील जगन शहा ते आदर्श विद्यालय ते उगळे आळी 

सार्वजनिक शौचालयाच्या उत्तरेकडील भाग 
पश्चिम . - उगळे आळी सार्वजनिक शौचालय ते स्टेट बँकेकडे जाणाऱ्या माळीपाडा 

रस्त्याच्या पूर्वेकडील भाग 


ना. मा . 
प्रवर्ग स्त्री . 


प्रभाग क्र . १४ 
लोकसंख्या 
एकूण- ११२३ 
अ . जा .- ४६ 
अ. ज.- ४१ 


प्रभाग खोतआळी , 
क्रमांक १४ सोनार आळी , 

सिनेमा फाटा, 
बाजारपेठ, 
जैन मंदीर . 


उत्तर. - हनुमान मंदीर ते टिळक चौक ते सखाराम देसले चाळीच्या दक्षिणेकडील भाग 
पूर्व. - सखाराम देसले चाळ व टिळक चौकाच्या पश्चिमेकडील भाग 
दक्षिण . - हरड बिल्डींग ते कोळेकर बिल्डींग ते राजेश शहा यांचेनिवासस्थान व 

श्री . दिपक कुंभार यांचे दुकान ते डॉ . एस . व्ही . शहा यांचे निवासस्थानाच्या 

उत्तरेकडील भाग 
पश्चिम . - हनुमान मंदीर ते डॉ . एस. व्ही . शहा यांचे निवासस्थान व निवासस्थानाच्या 

पूर्वेकडील भाग 


ना . मा . प्रवर्ग. 


प्रभाग क्र . १५ 
लोकसंख्या 
एकूण- १२६१ 
अ . जा .- ११४ 
अ . ज .- ६२ 


प्रभाग माऊली नगर , 
क्रमांक १५ तोंडलीनगर , 

संभाजीनगर , 
बागेश्वरी पंप हाऊस 


उत्तर . - कुणबी समाज हॉल ते संभाजीनगर सार्वजनिक शौचालय ते श्री . सुरेश 

तेलवणे यांचे निवासस्थानाच्या दक्षिणेकडील भाग 
पूर्व. - कुणबी समाज हॉल ते म्हसाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या (हायड्रो कॉलनी ) 

पश्यिचमेकडील भाग 
दक्षिण - बागेश्री पंप हाऊस ते हायड्रो कॉलनीच्या उत्तरेकडील भाग 

(म्हसा रोड लगतच्या उत्तरेकडील भाग ) 
पश्चिम . - श्री . सुरेश तेलवणे यांचे निवासस्थान ते बागेश्री पंप हाऊसच्या 

पूर्वेकडील भाग 


ना . मा . प्रवर्ग. स्त्री . 


प्रभाग क्र . १६ 
लोकसंख्या 
एकूण- १२३१ 
अ. जा .- ५० 
अ. ज .- १२९ 


प्रभाग संभाजीनगर , उत्तर . - श्री . साखरे गुरुजी यांचे निवासस्थान ते श्री . संजय बल्लाल यांचे 
क्रमांक १६ देहरकरवाडा, 

निवासस्थानाच्या दक्षिणेकडील भाग ते श्री . विजय शहा यांचे निवासस्थान 
कुंभारवाडा, 

ते राम मंदिराच्या दक्षिणेकडील भाग 
पाचआंबे, पूर्व. श्री . साखरे गुरुजी यांचे निवासस्थान ते श्री . त्र्यंबक आंबवणे यांचे 
गोऱ्याचापाडा, 

निवासस्थान व श्री . धर्मा पाटील यांचा वाडा ते श्री . दिपक कुंभार यांचे 
क्रांति टॉकिज भाग व पोल्ट्रीकडील पश्चिमेकडील भाग 
राम मंदीर वसाहत . दक्षिण . - श्री . त्र्यंबक आंबवणे यांचे निवासस्थान ते श्री . धर्मा पाटील यांचा वाडा 

व श्री . दिपक कुंभार यांची पोल्ट्री ते गोऱ्याचापाडा विभागाकडील 

उत्तरेकडील भाग 
पश्चिम . - श्री . संजय बल्लाल यांचे निवासस्थान ते राम मंदीर ते गोऱ्याचापाडा 

विभागाच्या पूर्वेकडील भाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकणविभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


( ४ ) 


धारण 


प्रभाग शास्त्रीनगर , 
क्रमांक १७ मार्केपाडा . 


उत्तर . - श्री . टेकडे यांचे निवासस्थान ते मार्केचापाडा या विभागाच्या दक्षिणेकडील 

भाग 


प्रवर्ग. 


प्रभाग क्र . १७ 
लोकसंख्या 
एकूण- ११७६ 
अ . जा .- १३ 
अ . ज .- ०० 


पूर्व. - श्री . टेकडे यांचे निवासस्थान ते श्री . सतिष तरे घराचे पश्चिमेकडील भाग 
दक्षिण . - श्री . सतिष तरे यांचे निवासस्थान ते श्री . संतोष माळी यांचे 

निवासस्थानाचे उत्तरेकडील भाग 
पश्चिम . - श्री . संतोष माळी ते शास्त्रीनगर मराठी श्री . धुमाळ गुरुजी यांचे 

निवासस्थानाचे पूर्वेकडील भाग . 


ठिकाण : ठाणे , 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ . 


डॉ . अश्विनी जोशी, 
जिल्हाधिकारी , ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


शहापूर नगरपंचायत , शहापूर 
अंतिम प्रभाग रचना 

परिशिष्ट ७ 


क्र . सामान्य / का -३/ टे.२/ नपा / शहापूर / सानि / २०१५- मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ/ नप- २०१५ / 
प्र . क्र . ०९ / का . ०६, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४०) (यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १) अन्वये ठाणे 
जिल्ह्याची जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे शहापूर नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या 
महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्र . सामान्य / कक्ष -३/ टे. २/ नपा / कावि- मु. शनपं /१५२८ / २०१५, दिनांक २० ऑगस्ट 
२०१५ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ (१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . ४०) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १०, पोट - कलम ( १) परंतुकाप्रमाणे आवश्यक असल्यामुळे उक्त आदेशाचा 
मसुदा याव्दारे शहापूर नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा 
सर्वकष विचार करून मी , ठाणे जिल्ह्याची जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट - कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून निमोक्त आदेश देत आहे . 

अंतिम आदेशाचा मसुदा 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या 
कलम ९, पोट -कलम ( २) अन्वये प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन यांचे पत्र क्र . 
GB/ DESK-3/ NP- 2/ G. E/ N. P/ Shahapur and Murbad/ CR- 440/ 2015 , दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये 
त्यांनी शहापूर नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या 
महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
(१ ) निवडून द्यावयाच्या नगरपंचायती सदस्यांची संख्या 

. . १७ 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून 

ठेवावयाच्या जागांची संख्या - 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवावयाच्या जागा 
( ३ ) महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या महिलांसाठी ) 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून 
( ४ ) उपरोक्त क्र .३ पैकी वरील क्र . २ ( अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , 

आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५ ) महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील जागा ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकणविभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


२ . त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ/ नप -२०१५ / प्र.क्र . ०९ / का .०६ , दिनांक 
३ ऑगस्ट २०१५ महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५चे कलम १०, पोट -कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, डॉ . अश्विनी जोशी, ठाणे जिल्ह्याची जिल्हाधिकारी याव्दारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल , 
त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी व 
महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांच्या मागासवर्गातील महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट 
करीत आहे . 

३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


परिशिष्ट - २ 


शहापूर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुका 


प्रभागाची सीमा 


प्रभाग क्रमांक प्रभागाचे नाव प्रभागाची व्याप्ती 

असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती 
किती जागा कोणत्या 

प्रवर्गासाठी जसे 
अनु .जाती / अनु . जमाती / 
नागरिकांच्या मागसवर्गा 

साठी या स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती / अनु. जमाती / 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
या स्त्रियांसाठी धरून ) 

( ५ ) 


प्रभाग तांबडमाळ, बेंदवड, उत्तर . - मनिष अधिकारी ते पांडू लाश्या धिंडा घरापर्यंत . 
क्रमांक ०१. खानशेत, मोड्कावन, पूर्व. - संतोष तेलम ते मनोहर भगत घरापर्यंत . 
टाका. 

दक्षिण. - हरिश्चंद्र गोताराने घर ते मधुकर हिलम घरापर्यंत . 
पश्चिम . - नामदेव पोपेरे घर ते काशिनाथ चौधरी घरापर्यंत . 


अनुसूचित 
जमाती . 


एकूण 
लोकसंख्या 
६७७, 
अ . जा .- ०५, 
अ. ज.- ६१५ . 


गणेशवाडी 


प्रभाग 
क्रमांक ०२. 


अनुसूचित 
जमाती स्त्री राखीव . 


एकूण 
लोकसंख्या 
६३५ , 
अ. जा .-२७, 
अ . ज .-३७० . 


उत्तर . - गुरुनाथ अप्पा हिलम घर ते सुर्यराव घरापर्यंत. 
पूर्व. - गणेशवाडी पाण्याची टाकी ते रमेश बुरसे घरापर्यंत . 
दक्षिण . - गणेशवाडी जि .प. शाळा ते एकनाथ पवार घरापर्यंत . 
पश्चिम . - श्रीराम काबाड़ी ते अशोक चव्हाण घरापर्यंत . 


सर्वसाधारण 
स्त्री राखीव . 


एकूण 
लोकसंख्या 
६८४, 
अ . जा .- ०७, 
अ . ज .- ५१. 


प्रभाग चंदनवाडी , 
क्रमांक ०३. एस . बी . कॉलेज , 

चैत्रबन 
समर्थनगर, 
ज्ञानेश्वरनगर . 


उत्तर.- बाला पाटिल घर ते समर्थनगरपर्यंत . 
पूर्व.-हिंदूराव घर ते पानसरे घरापर्यंत . 
दक्षिण .- चंदनवाडी ते म्हसने घरापर्यंत . 
पश्चिम .-रखमा भांगरे ते चैत्रबनपर्यंत . 


प्रभाग ब्राम्हणआळी, 
क्रमांक ०४ . कासारआळी , 


सर्वसाधारण 
स्त्री राखीव . 


एकूण 
लोकसंख्या 


उत्तर .- अजय भातखंडे घर ते मोरेश्वर भगवत घरापर्यंत. 
पूर्व.-विठ्ठल मंदिर ते राममंदिर पर्यंत . 
दक्षिण .- तलाठी ऑफिस ते प्रकाश पितले घरापर्यंत . 
पश्चिम .- यशवंत शेजवलकर घर ते सुभाष अंबवने घरापर्यंत . 


६१९ , 


अ . जा .- ४९ , 
अ . ज .- २० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकणविभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


सर्वसाधारण 


प्रभाग ब्राम्हणआळी, 
क्रमांक ०५ . वृंदावन सोसायटी , 

ज्ञानेश्वरनगर . 


एकूण 
लोकसंख्या 

७०४ , 
अ . जा . - ५९, 
अ . ज .- ११ 


उत्तर.- जोशी घर ते नीलकंठ गावंडे घरापर्यंत . 
पूर्व.- कल्पना खाटेकर ते शंकर गोडबोले घरापर्यंत . 
दक्षिण .- जागधिश भट घर ते दत्ता हमने घरापर्यंत . 
पश्चिम .-माधव ओक घर ते वेलंकर घरापर्यंत . 


सर्वसाधारण 


प्रभाग गोणेनगर , 
क्रमांक ०६ . गवळी पाडा, 

वारघडेनगर . 


एकूण 
लोकसंख्या 
६५३, 
अ . जा .- ५८ , 
अ . ज .- ३२ 


उत्तर .-किसन ढोन्नर घर ते गवळी पाडा . 
पूर्व.- सावली अपार्टमेंट ते मोरेश्वर अपार्टमेंटपर्यंत. 
दक्षिण .- रानगिर घर ते चिणतामनी आंगन अपार्टमेंटपर्यंत . 
पश्चिम .- सखाराम गोने ते माहुली दर्शन अपार्टमेंटपर्यंत . 


अनुसूचित जाती स्त्री राखीव 


प्रभाग कस्तुरी , 
क्रमांक ०७. गोपाळनगर , 

वारघडेनगर . 


एकूण 
लोकसंख्या 
६५४ , 
अ . जा .- ८० , 
अ . ज .- १८ 


उत्तर.- साईसानिध्य अपार्टमेंट ते नविन पाण्याच्या टाकीपर्यंत . 
पूर्व.- डी .वाय. एस . पी . ऑफीस ते अंजली अपार्टमेंटपर्यंत . 
दक्षिण .-रघुनाथ म्हात्रे घर ते मल्हारी मडके घरापर्यंत. 
पश्चिम .- सुरेश वेखंडे ते दिलीप भानुशाली घरापर्यंत . 


ना . मा . प्र . 
स्त्री राखीव . 


एकूण 
लोकसंख्या 
७२४ , 
अ . जा .- ६१, 
अ . ज .- ३७ 


प्रभाग आग्रा रोड , उत्तर .- सावंत विहार अपार्टमेंट ते त्रिमुर्ती अपार्टमेंट . 
क्रमांक ०८ . सो . द. बसवंत मार्ग पूर्व.- पंचायत समिती ते कावेरी शॉपिंग सेंटरपर्यंत . 
व कस्तुरी . दक्षिण.- खाचने घर ते शिवदे घरापर्यंत . 

पश्चिम .- विलास क्षीरसागर घर ते गाडेकर घरापर्यंत . 


ना . मा . प्र . 


एकूण 
लोकसंख्या 
६४१, 
अ . जा .- ३४ , 
अ . ज .- ६९ 


प्रभाग वारघडे नगर , तावडे 
क्रमांक ०९ . नगर , माने नगर , 

दातार वाडा , 
ब्राम्हण आळी, 
वेटवेवाडी . 


उत्तर .- वाघ घर ते रमेश दामोदर घरापर्यंत . 
पूर्व.- दीपज्योती अपार्टमेंट ते जनकल्याण शाळेपर्यंत . 
दक्षिण .- गायकवाड घर ते काशीनाथ माने घरापर्यंत . 
पश्चिम .- बंड्या गोतारने घर ते पंचायत घर . 


सर्वसाधारण 


एकूण 
लोकसंख्या 

७१७ , 
अ. जा .- ४२, 
अ . ज . - २२ 


प्रभाग तहसीलदार पंडित उत्तर.- रविराज हॉस्पिटल ते बसवंत वाडा ते रेस्ट हाऊस 
क्रमांक १०. गुरुजी मार्ग, पूर्व.- पोपटशेट वाडा ते लोहार चाळ 

माने मार्ग, आग्रा रोड , दक्षिण.- साबरे ते आनंद कोल्ड्रींक 
शांताराम कॉम्प्लेक्स , पश्चिम .- तहसील कार्यालय ते साईनाथ जनरल स्टोअर . 
बसवंत वाडा , 
वारघडे चाळ , 
मराठी शाळा, 
पोपटशेट वाडा, 
ग . वि . खाडे विद्यालय, 
उ. जि . रुग्णालय . 


प्रभाग 


ना . मा . प्र . 
स्त्री राखीव. 


एकूण 
लोकसंख्या 


प्रभाग जैनमंदिर मार्ग, 
क्रमांक ११ . भेंडी आळी , 

सोनार आळी , 
ब्राम्हणआळी, 
कासार आळी. 


उत्तर .- भाऊ जाधव घर ते पोलीस लाईनपर्यंत . 
पूर्व.- विजय किराणा ते अशोक गुजरे घरापर्यंत . 
दक्षिण.- प्रभाकर जोशी घर ते राधाबाई देहेकर घरापर्यंत . 
पश्चिम .- सार्वजनिक वाचनालय ते अभय मेडिकल. 


४३० , 


अ . जा .- १९ , 
अ . ज .-१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकणविभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


( ५ ) 


ना . मा . प्र . 


प्रभाग कासार आळी, 
क्रमांक १२. कासार आळी 

११४ ( क ) . 


एकूण 
लोकसंख्या 
६२२ , 
अ . जा .- ६१ , 
अ . ज .- ०८ 


उत्तर.- गुरुनाथ परिंगे ते प्रमोद महाले घरापर्यंत . 
पूर्व.- रविंद्र जुंजारराव ते मयुरेश भोपतराव. 
दक्षिण.- कुमुदिनी जुंजारराव ते बालिकर घरापर्यंत . 
पश्चिम.- चंद्रकांत सरोदे ते कुशल जुंजारराव घरापर्यंत . 


१३ 


सर्वसाधारण 


एकूण 
लोकसंख्या 
७५१ , 
अ . जा .- ३८ , 
अ . ज .- ६९ 


प्रभाग चाचड वाडा, 
क्रमांक १३ . बौद्ध वाडा , 

मुस्लिम मोहल्ला, 
जगे आळी, 
माने मार्ग, 
जैन मंदिर मार्ग. 


उत्तर . -किशोर ठक्कर घर ते रुक्मिणी स्टोअर . 
पूर्व. - अर्जुन कबाड़ी घर ते संतोष काबाडी घर . 
दक्षिण. - जैन मंदिर ते पांडुरंग पितले घरापर्यंत . 
पश्चिम . - अबू कासम घर ते बौद्ध वाडा ( कांता गायकवाड घरापर्यंत ) 


१४ 


सर्वसाधारण स्त्री 

राखीव . 


एकूण 
लोकसंख्या 
६५७, 
अ . जा .- १२ , 
अ . ज .-०४ 


प्रभाग डोंबिवली बँक, उत्तर. - जुजर रासवाला घर ते अमित ठक्कर घरापर्यंत . 
क्रमांक १४ . नवनिर्माण अपार्टमेंट , पूर्व. - एस् . एम्. शाह ते जुजर रासवला घरापर्यंत . 

मिरची गल्ली , दक्षिण. - जुनेत शेख ते रोठे चाल पर्यंत . 
मुस्लिम मोहल्ला, पश्चिम . - सिद्धिविनायक कृपा अपार्टमेंट ते नवनिर्माण अपार्टमेंट . 
आग्रारोड, मालन , 
नानाशेठ वाडा . 


१५ 


सर्वसाधारण स्त्री 

राखीव . 


एकूण 
लोकसंख्या 
७५१ , 
अ. जा .- ३१, 
अ . ज .- ११ 


प्रभाग आग्रारोड , 
क्रमांक १५ जगे स्वामील, 

बाबाशेठ चाळ , 
गुजराथी नगर , 
सावंत विहार , 
देशमुखवाडी 
उजवा भाग . 


उत्तर . - जयवंत देशमुखची ईमारत ते कीकाभाई . 
पूर्व. - बकूळ अपार्टमेंट ते बाबा शेट चाळ . 
दक्षिण . - वैभव सुरेश जगे यांचे घर ते साखले घरापर्यंत . 
पश्चिम . - सुरेश जगे ते कोकाभाई दुकानापर्यंत . 


१६ 


सर्वसाधारण 


एकूण 
लोकसंख्या 
७५२, 
अ . जा .- ६५ , 
अ . ज .- २४ 


प्रभाग आग्रारोड , उत्तर . के . डी . गांधी यांचे घर ते प्रदीप गुजरे घरापर्यंत . 
क्रमांक १६ . गंगारोड, वाफा रोड , पूर्व. - आनंद दिघे विद्यालय ते रामबाग . 

जांभूळ पाडा , दक्षिण. - शंकर जोशी यांचे घर ते उबाले घरापर्यंत . 
आनंद दिघे विद्यालय , पश्चिम . - जितेन्द्र रावल यांची इमारत के . डी . गांधी यांचे घर . 
रामबाग , के . डी . गांधी 
कंपाऊंड. 


१७ 


ना . मा .प्र . स्त्री 

राखीव . 


एकूण 
लोकसंख्या 
७५२, 
अ . जा .- ३६ , 
अ . ज .- २१ 


प्रभाग पेट्रोल पंप , 
क्रमांक १७. गंगारोड , आग्रारोड, 

पठाण वाडा , 
गंगादेवस्थान रोड, 
देशमुख वाडी . 


उत्तर . - पेट्रोल पंप ते लक्ष्मी अपार्टमेंट . 
पूर्व. - युनियन राईस मिल ते बजाज राईस मिल . 
दक्षिण. - आनंत वस्तु भंडार ते बोरकर टेलर . 
पश्चिम. - वसंत अधिकारी ते दहिलकर घर. 


ठिकाण : ठाणे, 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ . 


डॉ . अश्विनी जोशी , 
जिल्हाधिकारी , ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


